मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 
जिल्हा परिषद स्तरावरुन अंमलबजावणी 
करण्यात येणा-या पाणीपुरवठा योजनांच्या 
अंमलबजावणीकरिता अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुपेयो-२०१८/प्र.क्र.१२५/पापु-१९ 
७ वा माळा, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: २८ जून, २०१८ 


वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-११०९/प्र.क्र.१०४(आ)/पापु-०७, दिनांक १७ मार्च, २०१० 
२) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.९२/पापु-०७, दिनांक ०७ मे, २०१६ 
३) शासन निर्णय क्रमांक: मुपयो-२०१६/प्र.क्र.८३/पापु-१९, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ 
) 
) 


४) शासन निर्णय क्रमांक: मुपेयो-२०१७/प्र.क्र.१३/पापु १९(शिकाना), दिनांक १५.०२.२०१८ 
५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक : अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक ०२.०४.२०१८ 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील ग्रामीण जनतेस शुध्द व पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यात सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या कालावधीत 
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. सदर कार्यक्रमांतर्गत नव्याने घ्यावयाच्या 
पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीकरिता (SBN क्र २२१५ ९९४२) सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षाकरिता रुपये ३२५.०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली असून प्रत्यक्षात 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर रु.२२७.५० कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
सदर निधीतून मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या 
सातारा, नांदेड व गोंदिया जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीकरिता संबंधीत जिल्हा 
परिषदांना अनुदान मंजूर व मुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या 
सातारा, नांदेड व गोंदिया जिल्ह्यातील नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीकरिता संबंधीत 
जिल्हा परिषदांना या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रु.१४४७.०२ लाख 
(अक्षरी रुपये चौदा कोटी सत्तेचाळीस लाख दोन हजार फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीवर (BDS) खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूर व मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःमुपेयो-२०१८/प्र.क्र.१२५/पापु-१९ 


१) 


र) 


जिल्हा परिषदांनी सदर अनुदान मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत मान्यता देण्यात 
आलेल्या नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणी करिताच खर्च करावे. 

सदर निधी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातच खर्च होणे आवश्‍यक आहे. तो व्यपगत होणार 
नाही अथवा कोषागारातून आहरित करुन बँक खात्यात काढून ठेवला जाणार नाही याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 

जिल्हा परिषदांकडे वितरीत करण्यात आलेला निधी स्वीय प्रपंजी (PLA) किंवा अज्ञा अन्य 
खात्या मध्ये ठेवण्यात येऊ नये. 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत निधी मागणी करतांना चाळू आर्थिक वर्षात 
वितरित करण्यात आलेला निधी, झाळेला खर्च, शिल्लक निधी इत्यादी बाबतची माहिती 
सादर केल्याशिवाय भविष्यात निधी मंजूर केला जाणार नाही. 

ज्या प्रयोजनासाठी निधी वितरित करण्यात आलेला आहे, त्याबाबतची भौतिक प्रगतीची 
माहिती संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांच्या कडे दर 
महिन्यास मासिक खर्चाच्या अहवाळासोबत सादर करावी. निधीच्या वाटपाचे लेखे, 
अभिलेख विहीत कार्यपध्दतीनुसार अनुदान आहरीत व वितरीत करणा-या कार्यालयाच्या 
स्तरावर अद्ययावत ठेवण्यात यावे. त्याचप्रमाणे दर तीन महिन्यानी झालेल्या खर्चाची, 
महालेखाकार कार्यालयात नोंदविण्यात आलेल्या खर्चाशी पडताळणी करुन त्याबाबतचे 
विहित प्रमाणपत्र या विभागाकडे तात्काळ सादर करावे. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत 
मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता नियंत्रक अधिका-याने घ्यावी. 

जिल्हा परिषदांनी या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवावेत .या शासन 
निर्णयातील व दिनांक ७ मे,२०१६ च्या शासन निर्णयातील अटी व शार्तीची व राष्ट्रीय 
ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनाने घाळून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून पूर्तता होत आहे, याची खात्री करुन घेता यावी, या साठी 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर यांना तसेच या विभागातील प्राधिकृत केलेल्या 
अधिका-यांना लेखा परिक्षणाकरिता संबंधीत अंमलबजावणी यंत्रणांची पुस्तके व लेखे 
पाहण्याचा अधिकार राहिल. तसेच महालेखापाल यांना त्यांचे काम योग्यरितीने पार पाडता 
यावे म्हणून संबंधीत अंमलबजावणी यंत्रणा संपूर्ण मदत व सुविधा पुरवतील. 

अनुदानाच्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालावा व 
ताळमेळाचे अहवाल विहित दिनांकांना संबंधीत अंमलबजावणी यंत्रणांनी कार्यासन पापु- 
१९/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सादर करावे. 
त्याचप्रमाणे उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर व पापू-१९ 
कार्यासनास सादर करावे. 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२.०४.२०१८ 
मधील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच उक्त परिपत्रकान्वये आवश्‍यक 
असलेली प्रमाणपत्रे या विभागास सादर करण्यात यावीत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःमुपेयो-२०१८/प्र.क्र.१२५/पापु-१९ 


२. याबाबतचा खर्च मागणी क्र. वाय-२, २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१ पाणी पुरवठा, १०२ 
ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, (०२) जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२) (२६) मुख्यमंत्री 
ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (२२१५ ९९४२)-३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (दत्तमत) या 
लेखाशीर्षाखालील तरतुदीमधून भागविण्यात यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 
०२ एप्रिल, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. तसेच सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या दिनांक ०२ एप्रिल, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील 
परिच्छेद ७ मधील अटी व त्यासोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र. ८ मधील अ.क्र. १ ते १० मधील आवश्‍यक 
त्या बाबींची पूर्तता होत आहे. परिशिष्टातीळ अ.क्र. १ ते ७ येथील अटींचा संबंध येत नाही. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१८१२१५२५२४२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by K. J. Dhalape 
DN: ७ 


KJ. Ree 
शनि 
(का. जा. धलपे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


) 

) मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

) अपर मुख्य सचिव, (पा.पु.व स्व.वि) यांचे स्वीय सहाय्यक ,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
) 

) 

) 

) 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा, नांदेड व गोंदिया 
उपसचिव (अर्थ संकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, नवी मुंबई, बेलापूर 

९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०) नियोजन विभाग, कार्यासन - १४४३/ वित्त विभाग कार्यासन - व्यय ३. 
११) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील कार्यासने क्र. पा.पु.०४, पा.पु.२०. 
१२) निवडनस्ती (पापु-१९) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःमुपेयो-२०१८/प्र.क्र.१२५/पापु-१९ 


(:& विवरणपत्र ६७ 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : मुपेयो-२०१८/प्र.क्र.१२५/पापु-१९, 
दिनांक २८ जून,२०१८ चे सहपत्र 
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (लेखाशिर्ष क्रमांक २२१५ ९९४२) 


यापुर्वी शासनास सन २०१८-१९ करिता 

अ.क्र जिल्हा परिषद वितरीत एकूण | समर्पित निधी | वितरीत करण्यात येत 

निधी (रु.लक्ष) (रु. लक्ष) असलेला निधी (रु.लक्ष) 
cs जिल्हा परिषद, सातारा ४६.१९ २७.०८ २६५.७३ 
२ । जिल्हा परिषद, नांदेड २७७.०६ २७७.०६ ४९८.२८ 
३ | जिल्हा परिषद, गोंदिया ४३५.५५ ४३५.५५ ६८३.०१ 
एकूण (रु. लक्ष) १४४७.०२ 

K J. ee 

Dhalape पकडा 

(का.जा.धलपे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मम मसल 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


